शबरी आदिवासी घरकुल योजना, पारधी 
विकास कार्यक्रम व आदिम जमाती 
विकास कार्यक्रमांतर्गत बांधण्यात 
आलेल्या घरकुलांवर बोधचिन्ह (लोगो) 
लावण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : घरकुल-२०१९/प्र.क्र.१००/का.१७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मंबुई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २१ नोव्हेंबर, २०२२. 


वाचा :- १. शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्र.घरकुल-२०१२/प्र.क्र.३८ (भाग-१)/ 

का.१७, दि. २८ मार्च, २०१३ 

२. शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्र.घरकुल-२०१२/प्र.क्र.३८(भाग-१) 
का-१७, दि.७ ऑगस्ट, २०१४. 

३. शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्र.घरकुल-२०१५/प्र.क्र.२१०/का-१७, 
दि. ५ जानेवारी, २०१६. 

४. शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्र.घरकुल-२०१६/प्र.क्र.३७/का-१७, 
दि.१५ मार्च, २०१६. 

५. शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्र.शाघयो-२०१६/प्र.क्र.३३६/का-१७, 
दि. ६ जानेवारी, २०१७. 

६. शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्र.शघयो-२०१७/प्र.क्र.३२६/का-१७, 
दि. ३ नोव्हेंबर, २०१७. 


प्रस्तावना : 

महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील अनुसूचित जमाती घटकातील लोकांसाठी 
“शबरी आदिवासी घरकुल योजना” “पारधी विकास कार्यक्रम” व “आदिम जमाती विकास 
कार्यक्रमांतर्गत” घरकुल योजना राबविण्यात येत असून उपरोक्त योजनेअंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या 
घरकुलांना बोधचिन्ह (लोगो) लावण्यास मान्यता देण्याचा शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

शबरी आदिवासी घरकुल योजना, पारधी विकास कार्यक्रम व आदिम जमाती विकास 
कार्यक्रमांतर्गत बांधण्यात आलेल्या घरकुलांसाठी बोधचिन्ह (लोगो) अंतिम करण्यात आले असून सदर 
बोधचिन्ह सोबत जोडलेल्या परिश्ष्टि-अ प्रमाणे आहे. शाबरी आदिवासी घरकुल योजना, पारधी 
विकास कार्यक्रम व आदिम जमाती विकास कार्यक्रमांतर्गत बांधण्यात आलेल्या घरकुलांवर सदर 
बोधचिन्ह लावणे अनिवार्य राहील. 


२. सदर बोधचिन्ह (लोगो) लावणेकरीता येणारा खर्च राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण 
यांना प्राप्त प्रशासकीय निधीमधून करण्याबाबत मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः घरकुल-२०१९/प्र.क्र.१००/का.१७ 


३. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करुन देण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२२११२११८२३२९७९२४ असा 


आहे. 


हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prakash Vijay Waje 
P ra kas h DN: CN = Prakash Vijay Waje, C = IN, 

S = Maharashtra, O = GOVERNMENT 

OF MAHARASHTRA, OU = TRIBAL 


Vij ay Waje Date! 2022.11.22 11:55:34 +08°30 
(प्रकाश वि. वाजे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव,राजभवन,मुंबई. 

मा.सभापती,महाराष्ट्र विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

मा.विरोधी पक्षनेता विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
मा.उपाध्यक्ष,महाराष्ट्र विधानसभा,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 

मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव ,मंत्रालय,मुंबई. 

मा. मंत्री,आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई-३२. 


१०) मा. सर्व मंत्री, यांचे खाजगी सचिव.मंत्रालय,मुंबई 
११) मा. सर्व राज्यमंत्री, यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 


१२ 


१३) मुख्य सचिव,यांचे उप सचिव,मंत्रालय,मुंबई 

१४) अ.मु.स./प्र.स./सचिव,विभाग सर्व ,मंत्रालय मुंबई 

१५) सर्व विभागीय आयुक्‍त 

१६) आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

१७) सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी. 

१८)अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे/ नाशिक/अमरावती/नागपूर. 


२० 


) 
) 
) मा. विधानसभा / विधान परिषद, सदस्य सर्व 
) 
) 


संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण, बेलापूर 


29 सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 

२२)सर्व प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा 

23) अवर सचिव (का-६),(अर्थसंकल्प) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय.मुंबई 
२४) निवड नस्ती/ (का-०८),आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


) 
) 
) 
) 
१९) सर्व संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः घरकुल-२०१९/प्र.क्र.१००/का.१७ 


शासन निर्णय क्रमांक : घरकुल-२०१९/प्र.क्र. १००/का.१७, दि. २१ नोव्हेंबर, २०२२ सोबतचे 
परिशिष्ट- अ 


arfearn चिवकारन faxurt 
sTavtysrreay/aren sarraret खोख्नच्या 


2 16“ 
<-> 
oe 


ez Digitally signed by Prakash Vijay Waje 
P ra kas h V lia DN: CN = Prakash Vijay Waje, C = IN, 
J y S = Maharashtra, O = GOVERNMENT 

OF MAHARASHTRA, OU = TRIBAL 


Waj| e DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Date: 2022.11.22 11:55:50 +05'30' 


(प्रकाश वि. वाजे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


